जिल्हा आरोग्य अधिकारी (गट-अ), 
जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग या अस्थाई 
पदास मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.८६/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल ळल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १६ फेब्रुवारी, २०१८. 


वाचा 
१) शासन निर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः पीएचडी-१४१/२०३९/पीएच-१६, दि.४.०५.१९८१. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-१/वर्ग-१/टे-५/अस्थाई 
पदे/जिआअसं/नक्र.स१/१७९६/२०१७, दि.१७.०६.२०१७. 
३) शासननिर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.८६/आरोग्य-४, 
दि.३.११.२०१७. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग.,क्रमांकःपदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.८.०१.२०१८. 
शासन निर्णय 


जिल्हा आरोग्य अधिकारी (गट-आ), जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग हे अस्थाई पद संदर्भाधीन क्रमांक १ 
येथील शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आले असून या पदास संदर्भ क्र.३ येथील दि.३.११.२०१७ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.१.१०.२०१७ ते दि.३१.१२.२०१७ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळेली आहे. 
२. या शासन निर्णयान्वये जिल्हा आरोग्य अधिकारी (गट-ओ), जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग या अस्थाई 
पदास खालील अटींच्या अधीन राहून दि.१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 

मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०१.२०१८ 
नुसार विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे 


कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध 
उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 


३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा 
प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.८६/आरोग्य-४ 


सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आर-१ मधील मुख्य लेखाश्ीर्ष “*२२१०-वैद्यकीय सेवा 
व सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७ 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना-राज्य योजनाअंतर्गत योजना, (०६)(०१)-मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०३६२)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता 
मंजुर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०१.२०१८ अन्वये 
प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०२१६१३३०२९४३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Pradip M Balkavde 
Pp | | M DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Home, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28 


¢©94703436c07cda664672d20607766d 
a a V e ८593450, cn=Pradip M Balkavde 


Date: 2018.02.16 16:22:14 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 
४. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (लेखा व लेखापरिक्षा ), पुणे. 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 
६. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा ) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, सिंधुदूर्ग 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदूर्ग 
९. वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प ), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


